आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२३-२४ करीता श्रावणबाळ 
सेवा राज्य निवृत्तीवेतन 
योजनेसाठी निधी वितरीत 
करणेबाबत... 

(लेखाशिर्ष २२३५ सी १७२) 

महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ / प्र.क्र.०६/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १० नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२. 


२) आदिवासी विकास विभागाचा समक्रमांकित शासन निर्णय दि.२.५.२०२३, दि.३१.५.२०२३, 
दि.१२.०७.२०२३ व दि.१७.१०.२०२३. 


३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाची नस्ती क्र. विसयो-२०२३/प्र.क्र. ८१/विसयो. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येत 


असलेल्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या जुले, २०२३ मधील 


पावसाळी अधिवेशनात रु.१६०.०० कोटीची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली होती. त्यास अनुसरुन 


श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी रु.१६०.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्याबाबत 


संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये वित्त विभागास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने 


दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या जुले, २०२३ मधील 


पावसाळी अधिवेशनात रु.१६०.०० कोटीची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली होती. त्यास अनुसरुन 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य TAN 


२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण मधील सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या तरतुदींतून वित्त विभागाने 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०६ /कार्यासन-६ 


मान्यता दिल्यानुसार श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी रु.१६०.०० कोटी इतका निधी 


पुढीलप्रमाणे अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु.कोटीत) 
योजनेचे नाव | लेखाशि | बाब सन २०२३-२४ मधील यापूर्वी । या शा.नि. अन्वये 
र्ष अर्थसंकल्पीत तरतूद वितरीत । वितरीत करण्यात 
निधी येत असलेला 
निधी 
[tr | २ ३. | क॑ ५ ६ 
श्रावणबाळ २२३५ | 40, इतर ४१०.०० २५०.०० १६०.०० 
सेवा राज्य | सी१७२। खर्च । (२५०.०० मूळ अर्थसंकल्पित 
निवृत्तीवेतन + १६०.०० पुरवणी मागणी) 
योजना 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु.१६०.०० कोटी (अक्षरी रुपये एकशे साठ कोटी फक्त) इतका निधी प्रशासकीय 


विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग,मंत्राळय, मुंबई यांना 


अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत करण्यास मंजुरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


३. विभागाने श्रावणबाळ राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील अनुदान शासन स्तरावरुन थेट लाभार्थ्यांच्या 


खात्यावर जमा करण्याची (DBT) प्रणाली तात्काळ विकसित करुन दरमहा वेळेत अनुदान लाभार्थ्यांच्या 


खात्यावर जमा करण्याची कार्यवाही करावी. याबाबत मा.मंत्रीमंडळाच्या दि.३१.१०.२०२३ रोजीच्या 


बैठकीत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 


४. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 


यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या हासन आदेशातील दिलेल्या निर्देशांचे 


काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


५. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 


क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०६ /कार्यासन-६ 


अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपळेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी 


उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


६. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित जमातीच्या 


लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.९६९/२०२३/व्यय-१४, 


दि.०१.११.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०६१५१५४६८४२४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


z K| RA N Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ आदेझ्ानुसार JIT DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
Fel राष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आ देश्ानुस रर व नावाने डर प DEVEL OPMENT DEPARTMENT: 

2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a9129620 

K| S A N R AO 5b9a87463f831a2beea0be5cb381a34e8, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=344DE3FFO7B9439DD11CAF728 
255A5EBOAODD495EF82F98993 1088637D8211 

PAWA R CO, cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 


Date: 2023.11.10 11:50:50 +05'30' 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. संचालक, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

६. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
जिल्हाधिकारी, सर्व जिल्हे 
वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९), मंत्रालय, मुंबई. 

. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
११. कार्यासन क्र.१२, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


